RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg. No . MCS/174/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष २, अंक ३० ] 


सोमवार , मे ३० , २०१६/ ज्येष्ठ ९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ३९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील (भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 

नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २७ मे २०१६ 


अधिसूचना 
क्रमांक चौविआ -१११६/ प्र.क्र . ५ / न.वि . ४. - १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
( ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती) कार्यात्मक अनुदान वितरित करण्यासाठी सविस्तर निकष / कार्यपद्धती शासन 
राजपत्रात या सोबत प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

निकष/ कार्यपद्धती 
(विजय मस्के ) 

१. ( अ ) लेखापरीक्षित लेखे ( audited accounts ) सादर करणे . - राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
लेख्यांचे लेखा परीक्षण संचालक, स्थानिक निधी लेखा यांच्यामार्फत केले जाते . त्यानुसार या निकषाच्या पूर्ततेसाठी खालीलप्रमाणे लेखापरीक्षित लेखे 
सादर करणे आवश्यक आहे : 

२०१६-१७ च्या कार्यात्मक अनुदानासाठी २०१४-१५ चे लेखापरीक्षित लेखे सादर करणे 
२०१७-१८ च्या कार्यात्मक अनुदानासाठी २०१५-१६ चे लेखापरीक्षित लेखे सादर करणे 
२०१८-१९ च्या कार्यात्मक अनुदानासाठी २०१६ -१७ चे लेखापरीक्षित लेखे सादर करणे 
२०१९ - २० च्या कार्यात्मक अनुदानासाठी २०१७-१८ चे लेखापरीक्षित लेखे सादर करणे 

( ब ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने महसुली उत्पन्नातील वाढ दर्शविण्याबाबत ( show an increase in its own 
revenues over the preceding year as reflected inthe audited accounts) : - १४ व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वतःच्या महसुलात वाढ झाल्याचे लेखापरीक्षित लेख्यांच्या सहाय्याने दर्शविणे आवश्यक आहे . 


भाग एक - अ ( म. उ.वि .) - ३९ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३०, २०१६/ ज्येष्ठ ९, शके १९३८ 


याकरिता लेखापरिक्षित लेख्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही आधार घेता येणार नाही. तसेच, स्वतःच्या महसूलातील वाढीची परिगणना करताना 
त्यामधून जकात व प्रवेशकरामधून मिळालेले उत्पन्न वजा करावयाचे आहे. त्यानुसार या निकषाच्या पूर्ततेसाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेने संचालक , स्थानिक निधी लेखा परिक्षण यांच्या अहवालाच्या आधारेमहसुली उत्पन्नातील वाढ प्रमाणित करणे आवश्यक आहे . 

( क ) सेवा मानांकन अधिसूचित करण्याबाबत : - सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे सेवा मानांकन ( Service Level 
Benchmark ) दरवर्षी AILSG, Mumbai व CEPT यांनी PAS प्रकल्पाअंतर्गत तयार केलेल्या PAS Portal ( www. pas . org .in ) 
मध्ये भरण्याच्या व प्रमाणित करण्याच्या सूचना यापूर्वीच निर्गमित केल्या आहेत. २०१६- १७ च्या कार्यात्मक अनुदानासाठी सर्व नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी ( ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती) त्यांचे सेवा मानांकन व त्याबाबतची सद्यस्थिती दिनांक १५ .०६. २०१६ 
पर्यंत PAS Portal वर विकसित केलेल्या आज्ञावलीत भरावी. त्यानुसार सेवा मानांकन सर्व पात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राज्य 
स्तरावरून एकत्रितपणे दिनांक ३०. ०६ . २०१६ पर्यंत अधिसूचित करण्यात येईल . 

२. कार्यात्मक अनुदानासाठी कार्यपद्धती विहित करणे : - राज्यात मागील वर्षात पाऊस कमी पडल्यामुळे टंचाई परिस्थिती निर्माण 
झाली. या परिस्थितीमुळे विशेषतः राज्यातील मागास भाग असलेल्या क्षेत्रामधील नगरपरिषदा विविध कर व स्वमहसुलाची पुरेशी वसुली करू शकल्या 
नाहीत . त्यामुळे अशा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तत्पूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत स्वउत्पन्नात वाढीच्या अटीची पूर्तता करू शकणार नाहीत. तसेच , 
या एका अटीची पूर्तता होत नसल्याने त्यांना कार्यात्मक अनुदानापासून सरसकट वंचित ठेवल्यास ते त्यांच्यासाठी दुहेरी संकट ( Double 
jeopardy) ठरेल त्यामुळे या तीन निकषांपैकी कोणत्याही एका निकषाची पूर्तता केली नाही म्हणून अशा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस 
कार्यात्मक अनुदानापासून पूर्णपणे वंचित ठेवणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे, या तीन निकषांना कार्यात्मक अनुदानासाठी पुढील तक्त्यात दर्शविल्यानुसार 
वर्ष निहाय प्रमाणशीर भार ( Weightage ) देण्यात येईल . 


कार्यात्मक 
अनुदानाचे वर्ष 


उत्पन्नवाढीच्या निकषासाठी 

प्रमाणशीर भार 


वार्षिक लेख्यांच्या तपासणीच्या 
निकषासाठी प्रमाणशीर भार 


सेवामानांकन प्रसिद्ध करण्याच्या 
निकषासाठी प्रमाणशीर भार 


२०१६ -१७ 


२० % 


४० % 


४० % 


२०१७ - १८ 


३० % 


३५ % 


३५ % 


२०१८ - १९ 


४० % 


३० % 


३० % 


२०१९- २० ५० % २५ % 

२५ % 
३. यानुसार कार्यात्मक अनुदानाची परिगणना पुढीलप्रमाणे करण्यात येईल : 

( अ) सर्व ड वर्ग मनपा/ नगर परिषदा / नगरपंचायती यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरणारे कार्यात्मक अनुदान सुरूवातीला 
परिगणित करण्यात येईल व वर्षनिहाय वरील तक्त्यातील गुणोत्तरानुसार तीन भाग (१६-१७ साठी २० : ४०: ४० , १७-१८ साठी ३०:३५: ३५, १८ 
१९ साठी ४० : ३० :३० व १९ - २० साठी ५०:२५: २५ ) करण्यात येतील . 

( ब) ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था उपरोक्त तिन्ही किंवा कोणत्याही दोन किंवा एका निकषाची पूर्तता करतील त्यांना त्या त्या 
प्रमाणात कार्यात्मक अनुदान वर्षनिहाय मंजूर करण्यात येईल. ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तिन्ही निकषांची पूर्तता करतील त्यांना १०० 
टक्के कार्यात्मक अनुदान मिळेल तर कोणत्याही निकषाची पूर्तता न करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्या त्या वर्षासाठी कोणतेही 
कार्यात्मक अनुदान मिळणार नाही . 

( क ) त्यानंतर, काही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोणत्याही एका किंवा त्यापेक्षा जास्त निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे शिल्लक 
राहणारे कार्यात्मक अनुदान सर्व तिन्ही निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समप्रमाणात वितरित करण्यात येईल . 

४. हे अनुदान मिळण्यासाठी सर्व पात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांची कार्यात्मक अनुदानाची मागणी, आयुक्त तथा संचालक 
नगर परिषद प्रशासन , मुंबई यांच्याकडे सोबतच्या प्रपत्रानुसार त्याबाबतच्या कागदपत्रांसह दिनांक ३१. ०७. २०१६ पर्यंत नोंदवावी. आयुक्त तथा 
संचालक , नगर परिषद प्रशासन, मुंबई यांनी त्याबाबत छाननी करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यात्मक अनुदानाच्या निकष निहाय 
अनुज्ञेयतेची माहिती दिनांक ३१ .०८ . २०१६ पर्यंत नगरविकास विभागास सादर करावी. त्याआधारे तपासणी करून वरील कार्यपद्धतीनुसार कार्यात्मक 
अनुदानाचे वितरण शासन स्तरावरून करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३० , २०१६ / ज्येष्ठ ९ , शके १९३८ 


प्रपत्र - १ 


१४ व्या वित्त आयोगानुसार कार्यात्मक अनुदानाच्या मागणीसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (ड वर्ग महानगरपालिका / 

नगर परिषदा/ नगरपंचायती ) सादर करावयाचे मागणीपत्र 


बाब 


अ . क्र . 
( १ ) 


विवरण 
( ३ ) 


مہر 


१ 


بہ 


لب 


कार्यात्मक अनुदानाचे वर्ष 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव 
आयुक्त / मुख्याधिकारी यांचे नाव 
संपर्कासाठी तपशील 
दूरध्वनी 


» 


फॅक्स 


मोबाईल क्रमांक 


इमेल 


होय / नाही. 


हाय 


६ 


होय / नाही 


वर्ष २०१४- १५ * चे लेखापरीक्षण झाले आहे काय लेखापरीक्षण 
अहवालातील अग्रेषण पत्राची आयुक्त / मुख्याधिकारी यांनी प्रमाणित 
केलेली प्रत सोबत जोडावी. * * 
लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे स्वउत्पन्नात वाढ झाली आहे काय . 
संबंधित वर्षांच्या लेखापरिक्षण अहवालातील संबंधित पृष्ठांची आयुक्त / 
मुख्याधिकारी यांना प्रमाणित केलेली प्रत सोबत जोडावी. तसेच , 
आयुक्त / मुख्याधिकारी यांनी स्वाक्षरी केलेले तसे प्रमाणपत्र त्यासोबत 
जोडावे. * * 


होय / नाही 


सेवा मानांकन अधिसूचित झाले आहेत काय 
अधिसूचनेचेसंबंधित पृष्ठाची आयुक्त / मुख्याधिकारी यांनी प्रमाणित 

केलेली प्रत सोबत जोडावी. * * 
* पुढील वर्षांमध्ये हे प्रपत्र वापरताना लागू असलेले वर्ष नमूद करण्यात यावे. 
* * सोबत वरीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडावीत. 


आयुक्त / मुख्याधिकारी यांची सही व दिनांक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


पां . जो . जाधव , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे ३०, २०१६ / ज्येष्ठ ९, शके १९३८ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 27th May 2016 


NOTIFICATION 


NO.FFC - 1116 /CR -5 /ud - 4 . — In accordance with the recommendations of the 14th Finance 
Commission , criteria / procedure for distribution of the Performance Grant to the Urban Local 
Bodies in the State ( D class Municipal Corporations, all Municipal Councils and Nagar 
Panchayats ) is hereby notified in the Official Gazette vide this notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P . J . JADHAV , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


